सन २०२२-२३ मधील अर्थसंकल्पीत 
तरतूदीचे वितरण करणेबाबत. 
शेतकऱ्यांना अल्पमुदत पीक कर्ज 
पुरवठा करण्यासाठी १ टक्का व्याज 
दराने अर्थसहाय्य (२४२५१५०१) 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र.अर्थसं ०६२२/ प्र.क्र.८३/१८-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : २७ जून, २०२२ 


वाचा :- 

१. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सीसीआर १४०६/ 
प्र.क्र.२४७/२-स, दिनांक १७/०५/२००६ 

२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.३१/कोषा-प्रश्ा ५, 
दिनांक १०/०५/२०१६ 

३. सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, शासन निर्णय क्रमांक अर्थसं ०६२१/ 
प्र.क्र.७१/१८-स, दिनांक १४/१२/२०२१ 


४. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दिनांक ०४/०४/२०२२. 


५. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.कृषीपत-८/निधी मागणी/२०२२-२३/२०२२/९७२, दिनांक ०९/०६/२०२२ 
प्रस्तावना :- 


संदर्भाधीन शासन निर्णय क्रमांक १ अन्वये राज्य शासनाने राज्यातील 
शेतकऱ्यांना ६% व्याज दराने अल्प मुदत पीक कर्ज पुरवठा होण्यासाठी शासकीय 
अर्थसहाय्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या निर्णयानुसार, केंद्र शासनाचे धोरणानुसार 
बँका ज्या ठिकाणी शेतकऱयांना ७% व्याज दराने कर्ज पुरवठा करणार आहेत, त्या 
ठिकाणी बँकांनी ७% ऐवजी शेतकऱयांना ६% व्याज दराने कर्ज पुरवठा करावा, असे 
राज्य शासनाचे धोरण आहे. या प्रयोजनासाठी १% व्याज फरकाच्या रक्कमेचा 
आर्थिक भार शासनावर आहे. सन २००६-०७ पासून खरीप व रब्बी हंगामामध्ये 
राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयकृत बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण 
बँका व सन २०१३-१४ पासून शेतकऱ्यांना रूपये ३.०० लाखापर्यंत अल्प मुदत पीक 
कर्ज वाटप करणाऱ्या खाजगी बँकांना या निर्णयाचा लाभ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं ०६२२/ प्र.क्र.८३/१८-स 


सन २०२२-२३ या चाळू आर्थिक वर्षासाठी शेतकऱ्यांना अल्प मुदत पीक कर्ज 
पुरवठा करण्यासाठी १ टक्का दराने अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत निधी मंजूर 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२२-२३ वर्षात शोतकऱ्यांना अल्प मुदत पीक कर्ज पुरवठा करण्यासाठी १ 
टक्का दराने अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत (२४२५ १५०१) ३३-अर्थसहाय्य खाली 
रू.१५००.०० लाख वितरणासाठी उपलब्ध आहेत. त्यापैकी रु.३१५.०० लाख (रूपये तीन 
कोटी पंधरा लाख फक्त) एवढा निधी सं.क्र.४ नुसार अर्थसंकल्पीय तरतूदीच्या २१% 
मर्यादेत असल्यामुळे वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक 
०४/०४/२०२२ मधील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पूर्तता होत आहे. 

३. वरीलप्रमाणे मंजूर करण्यात आलेला निधी संबंधित बँका / संस्थांस वितरीत 
करताना आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदर रकमेबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र 
प्राप्त करून घ्यावे व त्याची प्रत शासनास सादर करावी. 


४. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य कार्यालयाने वित्त 
विभागाच्या उपरोक्त वाचा क्र.४ येथील शासन परिपत्रकातील सूचनांचे पालन करावे. 


५. सदर तरतूद संबंधित संस्थांना अदा करण्यासाठी ४०००४-सहायक निबंधक 
(अर्थसंकल्प आणि नियोजन), आयुक्‍त, सहकार, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. तसेच लेखाधिकारी, अधिन सहकार आयुक्‍त व निबंधक, 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. सदर निधी आहरण करून हा खर्च किती वेळेत होईल, हे सहकार 
आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी पहावे. तसेच याबाबतचा 
अहवाल व विकास मंडळनिहाय खर्चाची माहिती वेळो वेळी शासनास पाठवावी. 


६. सदरहू रक्‍कम मागणी क्र.व्ही - 2 मुख्यळेखाशिर्ष " २४२५ सहकार - (१०७), 
सहकारी पत संस्थांना सहाय्य (०१) (१० - शेतकऱ्यांना अल्पमुदती पीक कर्ज पुरवठा 
करण्यासाठी १% व्याज दराने अर्थसहाय्य. (कार्यक्रम) (दत्तमत) (२४२५१५०१) ३३ 
अर्थसहाय्य ", या लेखाशिर्षाखालील सन २०२२-२३ या वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या 
तरतूदीमधून सदर रक्‍कम खर्च करण्यात यावी. 


७. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन शासन परिपत्रक क्रमांक 
अर्थसं २०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४/०४/२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांतर्गत निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं ०६२२/ प्र.क्र.८३/१८-स 


सदरचा शासन निर्णय » महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in 
या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा संकेतांक 
२०२२०६२७१६५८४४५९०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Shrikrushna Anandrao Wad 
GO! 


रि Hae )VERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘COOPERATION 
Shrikrushna wie 


77561 
An Nn | W k | pseud =A9B19E68D73171B69896843593789CD99AC6DBD: 
=2711D1231BE138057C3C88E0EFB4B1CD5177AA9E3C71F 


CD2EDF6EC0251 14EB89, Shrikrushna Anandrao Wad 
Date: 2022.06.27 17:01:18 +05'30' 


(श्रीकृष्ण वाडेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी तथा सह निबंधक, 
महाराष्ट्र शासन 


AND TEXTILE DEPARTMENT, ७०५८०१ 


htra, 
1507 1¢9d8b281074F8452b 1267185 1b99ce1 64d8bd282bfeb 
87९, 


प्रत माहितीसाठी व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित :- 
१. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
२. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३. सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
४. महालेखाकार, महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
५. महालेखाकार, महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
६. समन्वयक, राज्य स्तरीय बँकर्स समिती, पुणे. 
७. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. , मुंबई. 
८. कार्यकारी संचालक, सर्व सबंधित व्यापारी बँका.(सहकार आयुक्त, पुणे यांच्यामार्फत) 
९. सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था. 
१०. सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था. 
११. वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प -१३, मंत्रालय, मुंबई 
१२. अवर सचिव (कार्या १७ स), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. कोषागार अधिकारी, पुणे. 
१४. निवड नस्ती-१८-स. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


